RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ४, अंक १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ३ - ९, २०१८ / वैशाख १३-१९, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ८,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२५ 


शनिवार , जानेवारी ३० , २०१६ / माघ १० , शके १ ९ ३७ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जानेवारी २०१६ 


. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ . 

क्रमांक संकीर्ण. १०१५ / प्र.क्र .६५० / ऊर्जा- २.- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा. अधि . ३१) च्या कलम ३(१) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग, याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ उद्योग,उर्जा व कामगार, विभागाच्या अधिनस्त 
कार्यालयांमार्फत पात्र नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय अपील 
प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे. 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३- ९, २०१८ / वैशाख १३-१९, शके १९ ४० 


परिशिष्ट 


अ . 


लोकसेवेचा तपशील 


पदनिर्देशित अधिकारी 


प्रथम अपील 
अधिकारी 


द्वितीय अपील 
प्राधिकारी 


क्र . 


लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी 
विहित केलेली 
कालमर्यादा 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१ वीज संचमांडणीचेनिरीक्षण करणे . [केंद्रीय 

विद्युत प्राधिकरण (विद्युत पुरवठा व सुरक्षा 
संबंधित उपाययोजना ) संशोधित विनियम , 
२०१५ विनियम क्र . ४३ नुसार ] 
( १) ६५० व्होल्ट पासून ३३ के.व्ही . पर्यंत ४५ दिवस 


विद्युत निरीक्षक 


अधीक्षक 
अभियंता . 


मुख्य विद्युत 
निरीक्षक . 


४५ दिवस 


अधीक्षक अभियंता 


( २) ३३ के. व्ही . पासून २२० के . व्ही . 

पर्यंत. 


मुख्य विद्युत 


उप सचिव 


निरीक्षक . 


ऊर्जाविभाग. 


( ३ ) २२० के . व्ही . वरील 


४५ दिवस 


मुख्य विद्युत निरीक्षक 


उप सचिव 


प्रधान सचिव 


ऊर्जाविभाग. 


( ऊर्जा). 


मुख्य विद्युत 
निरीक्षक . 


उद्वाहन उभारणीस परवानगी देणे. ( महाराष्ट्र ७५ दिवस (१) विद्युत निरीक्षक (उद्वाहन ), चेंबूर अधीक्षक 
उद्वाहन कायदा , १९ ३ ९ व मुंबई उद्वाहन 

( मुंबई , ठाणे व पुणेकरिता). अभियंता 
नियम , १९ ५८ नुसार ). 

( २) विद्युत निरीक्षक , ( सचिव, (विद्युत निरीक्षण 
अनुज्ञापन व उद्वाहन निरीक्षण ) 

मंडळ , मुंबई). 
चेंबूर, मुंबई (उर्वरित महाराष्ट्रा 

करिता). 
३ उद्वाहन चालविण्याची अनुज्ञापती देणे . ४५ दिवस (१) विद्युत निरीक्षक (उद्वाहन) , चेंबूर अधीक्षक 
( महाराष्ट्र उद्वाहन कायदा , १९ ३९ व मुंबई 

( मुंबई, ठाणे व पुणेकरिता). अभियंता 
उद्वाहन नियम , १९ ५८ नुसार ). 

( २) विद्युत निरीक्षक , ( सचिव , (विद्युत निरीक्षण 
अनुज्ञापन व उद्वाहन निरीक्षण ) 

मंडळ , मुंबई ). 
चेंबूर, मुंबई ( उर्वरित महाराष्ट्रा 
करिता). 


मुख्य विद्युत 
निरीक्षक. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भि . य . मंता, 
शासनाचे उप सचिव . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३- ९, २०१८/ वैशाख १३-१९, शके १९ ४० 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 29th January 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT, 2015 . 

No. Misc. 2015 / C.R.-650 /Energy - 2. - In exercise of the power conferred y sub - section ( 1) of 
section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (Mah . Act, No. XXXI of 2015 ), the 
Industries, Energy and Labour Depatment hereby notifies the public services to be rendered to 
the eligible persons, along with the stipulated time limit for providing such public services, the 
Designated officers , First Appellate Authorities and Second Appellate Authorities, as specified 
in the Schedule appended herewith , for the purposes of said Act. 

Schedule 
Sr. Name of the Public Time limit Designated Officer by whom First 

Second 
No. Service 

for providing services will be provided Appellats Appellate 
service 

Authority 
(working 

days ) 
( 1) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

(5 ) 

(6 ) 


1 Charging permission of Electri 

cal Installation with plan 
approval, [Under Central 
Electricity Authority 
(Measures relating to Safety 
and Electri (Supply ) Amend 
ment Regulation , 2015 
Regulation No. 43 ] 


( 1) Above 650 Volts to 33 KV 45 days Electrical Inspector 


Superinten- Chief 
ding 

Electrical 
Engineer Inspector . 


( 2 ) From 33 KV to 220 KV 


45 days Superintending 

Engineer 


Chief 
Electrical 
Inspector . 


Deputy 
Secretary , 
Energy 
Department. 


( 3 ) Above 220 KV 


45 days Chief Electrical 

Inspector . 


Deputy Principal 
Secretary , Secretary 
Energy ( Energy ) . 
Department. 


2 Sanction to Erection of lift 75 days (1) Electrical Inspector Superinten- Chief 
(According to Maharashtra 

( Lifts ) for Mumbai, ding 

Electrical 
Lift Act , 1939 and Bombay 

Thane and Pune Engineer Inspector 
Lift Rules , 1958 ). 

Region . 

(Mumbai 
( 2 ) Electrical Inspector Regional 

( Secretary , Licensing Electrical 
Board and Lifts ) for Inspection 
remaining region of Circle ). 
Maharashtra . 


भाग चार ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३- ९, २०१८ / वैशाख १३-१९, शके १९ ४० 


Schedule 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


45 
days 


3 License to operate lift 

(According to The Maharashtra 
Lift Act , 1939 and . 
The Bombay Lift 
Rules, 1958 ). 


( 1 ) Electrical Inspector Superinten- Chief 
(Lifts) for Mumbai, ding 

Electrical 
Thane and Pune Engineer Inspector . 
Region . 

(Mumbai 
(2 ) Electrical Inspector Regional 

(Secretary , Licensing Electrical 
Board and Lifts ) for Inspection 
remaining region of Circle ). 
Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. Y.MANTA , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , मे ३- ९ , २०१८ / वैशाख १३-१९, शके १ ९ ४० 


५ 


२६ 


शुक्रवार , फेब्रुवारी ५ , २०१६ / माघ १६, शके १९ ३७ 


कृषी, पशुसंवर्धन , दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु 

चौक , मंत्रालय अनेक्स , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


महाराष्ट्र 

सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १ ९ ८१. 
क्रमांक मत्स्यवि . १११५/ प्र.क्र . २८२ /पदुम -१४.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाने डॉ . कै . व्ही . एस्. सोमवंशी, यांचे अध्यक्षतेखाली 
पर्ससीन मासेमारी व तिचा राज्याच्या किनाऱ्यांवरील पारंपारिक मासेमारी व पर्यावरणावर होणारा परिणाम यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती 
गठित केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, समितीने सखोल अभ्यासाअंती अहवाल व आपल्या शिफारशी शासनास १० मे २०१२ रोजी सादर केल्या आहेत ; 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने सदर समितीच्या शिफारसी स्वीकारल्या आहेत 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, मासेमारी व्यवसायातील विविध घटकांचेविशेषतः पारंपारिक मच्छीमारांचे हितसंबंध जपणे व मासेमारी 
प्रयत्नांचेव्यवस्थापनाद्वारे मत्स्यसाठ्यांचे जतन करण्यासाठी आणखी उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे ; 


.. 


. 


. 


आणि ज्याअर्थी, दक्षतेची उपाययोजना म्हणून, पर्ससीन मासेमारीचे नियमन करून त्याद्वारे तारली, बांगडा व अन्य महत्त्वाच्या माशांच्या 
जातींची पिल्ले प्रजोत्पादनाची किमान अवस्था येण्यापूर्वी पकडणे व त्यांचे जीवनचक्रामध्ये एकदा तरी पुनरुत्पादनाची संधी मिळण्यापूर्वी पकडली 
जाऊन पुढील वर्षाचे मत्स्य उत्पादनावर होणारा प्रतिकूल परिणाम टाळण्याची आवश्यकता असणे. उथळ पाण्यातील व प्रजोत्पादन हंगामातील 
पर्ससीन मासेमारीमुळे समुद्राचे तळावरील जीवसृष्टीची होणारी हानी , यामुळे पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होऊन कमाल शाश्वत मत्स्योत्पादन 
बाधित होणे . 

आणि, म्हणून, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १९ ८१ कलम ४ , पोट - कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून , आणि शासन आदेश , कृषी व सहकार विभाग, क्रमांक मत्स्यवि. १०८५ / ४६०८२/ सीआर -२२८ /फिश-२, दिनांक १० डिसेंबर १९ ८७ व 
शासन आदेश, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्रमांक लावेसु . ४ ९९ / १४१४१/(सीआर-८८ )/ एडीएफ -१४ , दिनांक १३ 
ऑक्टोबर १९९९ अधिक्रमीत करून, महाराष्ट्र शासन उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबी विचारात घेऊन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये रचना करण्यात आलेल्या सल्लागार समित्यांशी विचार विनिमय केल्यानंतर , याद्वारे राज्याच्या सागरी जलधिक्षेत्रात 
पुढील मासेमारीचे नियमन करण्यात येत आहे : 

( १) पर्ससीन /रिंगसीन ( मिनी पर्ससीन सह ) मासेमारीसाठी नवीन मासेमारी परवाने देण्यात येऊ नयेत . प्रचलित / कार्यरत, पर्ससीन / 
रिंगसीन (मिनी पर्ससीन सह ) मासेमारी परवान्यांची संख्या टप्याटप्याने कमी करून २६२ वर आणि अंतिमतः १८२ पर्यंत आणावी. 


. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३- ९, २०१८ / वैशाख १३-१९, शके १९ ४० 


- 


( २) पर्ससीन / रिंगसीन (मिनी पर्ससीन ) जाळ्याने सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीतच आणि खंड ( ३ ) मध्ये विहित केल्यानुसार 
क्षेत्र क्र . २, ३ व ४ मध्ये मासेमारी करता येईल . 

( ३ ) मत्स्यव्यवसायाचे जतन करण्यासाठी तसेच सागरी किनाऱ्याची रचना व खंडांतर्गत उतार विचारात घेऊन पर्ससीन मासेमारीचे 
नियमन खालील ४ क्षेत्रांमध्ये विहित केल्यानुसार करण्यात येईल , 

( अ) क्षेत्र क्र . १ - झाई ते मुरुड - किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलापर्यंतचे क्षेत्र पारंपारिक मासेमारांसाठी राखीव . पर्ससीन / 
रिंगसीन (मिनी पर्ससीन सह ) मासेमारी या क्षेत्रामध्ये निषिद्ध राहील. 

( ब ) क्षेत्र क्र . २ - मुरुड ते बुरुंडी - किनाऱ्यापासून १० मिटर ( ५ वाव ) खोलीपर्यंतचे क्षेत्र पारंपारिक मासेमारांसाठी राखीव. 
यापुढील क्षेत्रामध्ये पर्ससीन /रिंगसीन (मिनी पर्ससीन सह ) मासेमारीसाठी खुले राहील . 

( क ) क्षेत्र क्र . ३ - बुरुंडी ते जयगड - किनाऱ्यापासून २० मिटर ( = १० वाव ) खोलीपर्यंतचे क्षेत्र पारंपारिक मासेमारांसाठी 
राखीव. यापुढील क्षेत्रामध्ये पर्ससीन /रिंगसीन (मिनी पर्ससीन सह ) मासेमारीसाठी खुले राहील. 

( ड ) क्षेत्र क्र . ४ जयगड ते बांदा - किनाऱ्यापासून २५ मिटर ( = १२.५ वाव) खोलीपर्यंतचे क्षेत्र पारंपारिक मासेमारांसाठी 
राखीव. यापुढील क्षेत्रामध्ये पर्ससीन/रिंगसीन (मिनी पर्ससीन सह ) मासेमारीसाठी खुले राहील. 

( ४ ) राज्याच्या जलधीक्षेत्रात यांत्रिक मासेमारी नौकेद्वारे पर्ससीन /रिंगसीन (मिनी पर्ससीन ) जाळ्यांने मासेमारी करणाऱ्या पर्ससीन 
जाळ्यांचे आसाची लांबी, तारली माशांसाठी २५ मि.मी. व बांगडा माशांसाठी ४ ९ मि.मी. पेक्षा कमी असणार नाही. 

( ५ ) राज्याच्या जलधीक्षेत्रात यांत्रिक मासेमारी नौकेद्वारे खालील तपशिलाव्यतिरिक्त पर्ससीन /रिंगसीन (मिनी पर्ससीन ) जाळ्यांचा 
वापर करता येणार नाही : 


अनुक्रमांक 


क्षेत्र 


पर्ससीन / रिंगसीन (मिनी पर्ससीन ) 

जाळ्यांचा तपशील 


लांबी (मिटर ) 


उंची (मिटर ) 


१ 


क्षेत्र १ - झाई ते मुरुड 


पर्ससीन / रिंगसीन ( मिनी पर्ससीन ) 
जाळ्यांचा वापर निषिध्द क्षेत्र . 


२ 


१२५ - ५०० 


१० - ४० 


३ 


क्षेत्र २ - मुरुड ते बुरुंडी 
क्षेत्र ३ - बुरुंडी ते जयगड 
क्षेत्र ४ - जयगड ते बांदा 


२५० - ५०० 


२० - ४० 


४ 


३००- ५०० 


२५- ४० 


( ६) मासळीच्या साठ्यांचे जतन करण्यासाठी, हायड्रोलीक बिंच ( बुम ) चे साह्याने पर्ससीन जाळे ओढणे निषिद्ध राहील . 

( ७ ) राज्याच्या जलधीक्षेत्रात अनिबंध मासेमारी जसे की , पकडलेल्या मासळीवर रसायनांचा वापर करून माशांना भूल देऊन 
पकडणे निषिद्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चि . नि . सुर्यवंशी, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३- ९, २०१८/ वैशाख १३-१९, शके १९ ४० 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT 

AND FISHERIES DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya Annexe, Mumbai 400 032, dated the 5th February 2016 . 


Order 


MAHARASHTRA MARINE FISHING REGULATION ACT, 1981. 

No. MATSYAVI- 1115 /CR - 282 /ADF - 14.- Whereas the Government of Maharashtrta has appointed the 
Committee under the Chairmanship of Late Dr. V. S. Somvanshi to study the status of purse seine fishing 
and its impact on the traditional fishing and ecology along Maharashtra Coast;And Whereas, the said 
Committee has submitted the report after detailed study to the Government on the 10th May 2012 with 
recommendations ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra has accepted the recommendations of the said 
Committee ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra has decided further to protect the interest of different 
sections of persons engaged in fishing particularly traditional fishing and to conserve the fish stocks by 
adopting best management practices such as controlling of the fishing efforts ; 

And Whereas, it is necessary to apply precautionary approach to restrict purse seine fishing so as to 
avoid catching huge quantities of juveniles of oil sardines, mackerel and other targeted species as most of 
the fishes are caught before reaching the minimum size of maturity and not even having opportunity to 
reproduce once during their lifetime thereby affecting the next year s production from the fishery . The 
purse seine operation in shallow water and in breeding season of the fishes have adverse ecological impact 
due to disturbance of bottom benthic flora and fauna which affects the Maximum Sustainable Yield level 
of fishing ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra 
Marine Fishing Regulation Act, 1981(Mah . LIV of 1981), and in supersession of Government Order, Agriculture 
and Co - operation Department, No. MATSYAVI.1085 /46082 /CR - 228 / FISH - 2 , dated the 10th December 1987 
and Agriculture, Animal Husbandry , Dairy Development and Fisheries Department, No. Lavesu -499 / 14141/ 
(CR - 88 )/ADF - 14 , dated the 13th October 1999, the Government of Maharashtra hereby having regard to the 
matters referred to in sub - section ( 2 ) of Section 4 of the said Act , after consultation with the Advisory 
Committee constituted under section 3 of the said Act, hereby regulate the fishing in the territorial waters 
of the State as follows : 

( 1) No new licenses for purse seine/ring seine ( including mini- purse seine ) fishing shall be issued . 
The number of existing/operational purse 

seine/ ring seine ( including 
mini-purse seine ) fishing licenses shall be brought down upto 262 step -by -step and finally to be brought 
down upto 182. 

( 2) The purse seine/ring seine (including mini-purse seine) gear shall be operated by any mechanized 
vessel, during the period September to December only and within the Zones II, III and IV specified 
in clause ( 3 ). 


( 3 ) In order to conserve the existing fishery and considering the configuration of coastline as well 
as continental shelf profile , purse seine fishing shall be regulated in four Zones specified below , 

( a ) Zone ( I) - Zai to Murud – Area from shore to 12 NM (Nautical Miles ) shall be reserved 
for traditional fishing. The purse seine /ring seine ( including mini-purse seine ) fishing shall be 
prohibited in this one. 

(6 ) Zone (II) - Murud to Burundi - Area upto 10 m (= 5 fathom ) depth from shore shall be 
reserved for traditional fishing. The purse seine /ring seine ( including mini-purse seine) fishing 
shall be permitted beyond the 10 m ( 5 fathom ) depth . 

(c ) Zone ( III) - Burundi to Jaigad - Area upto 20 m ( = 10 fathom ) depth from shore shall be 
reserved for traditional fishing. The purse seine/ring seine ( including mini-purse seine) fishing 
shall be permitted beyond the 20 m (= 10 fathom ) depth . 

( d ) Zone ( IV ) - Jaigad to Banda - Area upto 25 m (€ 12.5 fathom ) depth from shore shall be 
reserved for traditional fishing. The purse seine/ ring seine (including mini-purse seine) fishing 
shall be permitted beyond the 25 m depth (€ 12.5 fathom ) depth . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३- ९, २०१८ / वैशाख १३-१९, शके १९ ४० 


(4 ) No purse seine/ ring seine ( including mini-purse seine) gear having less than , 25 mm mesh 
size for oil sardines and 49 mm mesh size for mackerels shall be operated by mechanized fishing 
vessels within the territorial waters of the State . 

(5 ) No purse seine / ring seine (including mini-purse seine) gear other than specifications mentioned 
below shall be operated by any mechanized fishing vessel in the territorial waters of the State. 


Zone 


Sr. 
No. 


Specifications of Purse 
Seine/Ring Seine ( including 

mini-purse seine ) Nets 
Length (m ) 

Height (m ) 


1 I : Zai to Murud 


Purse seine/ ring seine 
( including mini- purse seine ) 
nets are prohibited in this Zone. 
125 500 

10 – 40 
250 – 500 

20 40 
300 - 500 

25 – 40 


2 


3 


II : Murud to Burundi 

Burundi to Jaigad 
IV : Jaigad to Banda 


III : 


4 


(6 ) To conserve the fish stock the use of hydraulic winch ( Boom ) shall be prohibited for purse 
seine/ ring seine (including mini-purse seine ) fishing operation . 

( 7) Any indiscriminate activity such as use of chemicals to tranquilize fish catch shall be prohibited 
in the territorial waters of the State . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


C. N. SURYAVANSHI, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


